“पुनर्रचित (Revamped) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राग्रास्वअ २०२२/प्र.क्र.४०/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट,मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २५ जुले, २०२३. 


वाचा : शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग, क्र राग्रास्वअ २०२२/प्र.क्र.४०/आस्था-१५, दि.१६.०९.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील “परिशिष्ट -४” «a 
(9) (१) मधील मंजूर पद “संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे” असे वाचावे. 


२. तसेच “परिशिष्ट -४” «| (१) (३) मधील मंजूर पद “उप संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे” असे वाचावे. 


३. उपरोक्त प्रमाणे पदनामातील बदलांच्या अनुषंगाने राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाश्ी संबंधित SNA 
खाते व तत्सम बाबींमध्ये संबंधितांनी आवश्‍यक ते बदल करावेत. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२५११११२९३५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by POPAT 0. 
POPAT D. एकर 


DN: cn=POPAT D. DESHMUKH, o=Rural 
Development Department, ou, 
D ES H M U KH email=P.d.deshmukh@nic.in, c=IN 
Date: 2023.07.25 11:52:28 +05'30' 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

3. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 


पृष्ठ र पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : राग्रास्वअ२०२२/प्र.क्र.४०/आस्था-१५ 


४. मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, 

६. मा.विधान सभा/ मा.विधान परिषद सदस्य (सवी, 

७. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी, 

८. मा.अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 

९. मा.प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक, 

१०.मा.प्रधान सचिव (जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक 

११.मा.प्रधान सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, 

१२.मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक, 

१३.मा.प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक, 

१४.मा.प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास) यांचे स्वीय सहायक, 

१५.मा.सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे स्वीय सहायक, 

१६.विभागीय आयुक्‍त (सर्वी 

१७.महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे, 
१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी, 

१९. संचालक, पंचायत राज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२, 

२१. नियोजन विभाग (का.क्र.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

२२. सह सचिव /उप सचिव (सवी), (ग्राम विकास विभाग) बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 
२३. निवडनस्ती-आस्था - १५ (योजना-४). 


=a जा (य 


> 


पृष्ठ २ पैकी 2 


